FABRIS राज्य वक्फ मंडळाच्या 
बळकटीकरणासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये 
अनुदान वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MDD-¥od/3/2023 (संगणक क्र.६१८४७८) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २९.०३.२०२३ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल, २०२२ 
२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.पत्र अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.५ एप्रिल, २०२२ 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकःअर्थसं- २०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०८ फेब्रुवारी,२०२२३ 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांचे पत्र क्रमांक: MSBW/ EST/ 
२४६०/२०२३, दि.२७.०३.२०२३ 
प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाने वक्फ विषयाकरिता गठित केलेल्या संयुक्‍त संसदीय समितीने दि.१८/०६/२००७ ते 
दि.२२/०६/२००७ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाची तसेच वक्फ मालमत्तांची 
पाहणी करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यास भेट दिली होती. सदर भेटीच्या वेळी, शासनातर्फे महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळाला रु.१५.०० कोटी इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांनी आश्वासन दिले होते. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाजमध्ये रु.७.००. कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर 
बाब विचारात घेता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील 
पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


२. वित्त विभागाने संदर्भ क्र. १ ते ३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या 
बळकटीकरणासाठी रु.२.०० कोटी (रुपये दोन कोटी मात्र) इतके अनुदान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रु.२.०० कोटी (रुपये दोन कोटी मात्र) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीतून आहरित करण्यास तसेच कोषागारात देयक सादर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील 
याची दक्षता घ्यावी. त्यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः MDD-¥0¢/3/2023 (संगणक क्र.६१८४७८) 

इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्यक (०१) अल्पसंख्यांकांना सहाय्य (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ ए ७४१ ३१, सहाय्यक अनुदाने ” या लेखाशीर्षाखालील सन २०२२- 
२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दि.४ 
एप्रिल, २०२२ आणि प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.पत्र अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.५ एप्रिल, 
२०२२ तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दि.०८ फेब्रुवारी,२०२३ 
अन्वये विभागांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१४४०१७५७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JUNED BASHIR 5१४४६० 
N ED ) BA H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
|=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3c558¢9f95300972b6301 16fda7c9db1ed7d5212e6a8, 
21ed847fe9c663c4cb68, postalCode=400032, st=Mah: it 


aharas 
SAYYAD ) ialNumber=F2CA654 1 E6BEO304DF2FF12C30A4A7A81 1B4B 


2B337C826C2FE099B 1 AOBSFF718, -JUNED BASHIR SAYYAD 


Date: 2023.03.29 19:23:32 +05'30' 


(जुनेद सय्यद) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

५. उपसचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. स्वीय सहाय्यक, सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. स्वीय सहाय्यक, उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


on SG -८४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


